केंद्र शासनाच्या tes अप इंडिया योजनेत 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या 
घटकांकरिता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन 
देणे या योजनेचे नियंत्रक अधिकारी तसेच 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषीत 
करण्याबाबत...... 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासनशुद्धीपत्रक, क्रमांक : सावियो-२०२४/प्र.क्र.१५८/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १४ मार्च, २०२४. 


वाचा : १. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र: मासाका- 
२०१८/प्र.क्र.२५९(२)/अजाक, दिनांक ०८ मार्च, २०१९. 

प्रस्तावना: 

केंद्र शासनाच्या स्टॅंड अप इंडिया योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसुचित जातीच्या 
सवलती घेण्यास पात्र असलेला अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकातील नवउद्योजक 
लाभार्थ्याची मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे या नवउद्योजक लाभार्थ्यांना एकुण प्रकल्प 
किंमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिकर्यामधील २५% मधील जास्तीत जास्त १५% मार्जिन मनी उपलब्ध 
करुन देण्याकरिता संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळेली आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. २ मध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 

“सदर योजनेकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन लेखाधिकारी (कजी 
आयुक्‍तालय,समाज कल्याण,पुणे यांना घोषित करण्यात येत आहे तसेच नियंत्रण अधिकारी म्हणुन 
AYA, VAST कल्याण,पुणे यांना किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिका-यांना घोषित करण्यात 
येत आहे.” 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३१४१९४२५०३९२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
PRAVIN VILAS Oca CARMEN of DRSHTIA SOON NTE 


2.5.4.20=e90b11f238d67 1a8222f53575baf 1 f02e1625f1f53f35c695b531b 
cd5b6b83fa, postalCode=4001 
serialNumbe 


)032, st=Maharashtra, 
er=CBD0SDOEA86861 COC 1248FD89817636DDFBESES50BA12 
759A0FE7E022D790310B, cn=PRAVIN VILAS SHISHUPAL 
Di 


ate: 2024.03.14 19:52:23 +05'30" 


(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
२. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधान सभा/ विधान परिषद, 
३. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य, 
४. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४/प्र.क्र.१५८/अजाक 


५. मा. उप मुख्यमंत्री, तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 

६. मा.उप मुख्यमंत्री,तथा मंत्री (गृह) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 
मा. मंत्री सर्व यांचे खाजगी सचिव, 
मा. राज्यमंत्री सर्व यांचे खाजगी सचिव, 

. मा. अमुस/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 

११. मा. सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१३. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

१४. सर्व सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, 

१५. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


